सन २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणूकांच्या 
बंदोबस्तासाठी पोलीस अधिक्षक, यवतमाळ यांनी 
भाडेतत्त्वावर अधिग्रहित केलेल्या एस.टी. 
महामंडळाच्या बसेसच्या भाड्यापोटी देय असलेली 
रु. ३,३५,४३०/- इतकी रक्कम अदा करण्याच्या 
प्रस्तावास कार्योत्तर मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण १२१४/३३०४/प्र.क्र.२५१/ विशा १अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २८ मार्च, २०१६. 


संदर्भ :- पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं/ ३० /वाह.अधि. 
यवतमाळ/ १७४/ २०१४, दिनांक ८.१०.२०१४. 


प्रस्तावना :- 

सन २०१४ मध्ये पार पडलेल्या लोकसभा निवडणूकीच्या बंदोबस्ताकरिता पोळीस अधिक्षक, 
यवतमाळ यांनी एस. टी. महामंडळाच्या नऊ बसेस अधिग्रहित केल्या होत्या. सदर अधिग्रहित करण्यात 
आलेल्या एस. टी. महामंडळाच्या बसेसचे रु. ३,३५,४३०/- इतक्या झालेल्या खर्चास कार्योत्तर मंजूरी 
मिळण्याबाबत तसेच सन २०१५-१६ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून सदर रक्‍कम खर्च 
करण्यास कार्योत्तर मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती . 


शासन निर्णय:- 
सदर बसेसचा रु. ३,३५,४३०/- इतका ( अक्षरात रुपये तीन लक्ष पस्तीस हजार चारशे तीस फक्त) 
भाडेखर्च अदा करण्याच्या प्रस्तावास कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदरचा खर्च मागणी क्र .“बी-१ २०५५, TSA (००) १०९, जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा 
पोलीस बल, दत्तमत (२०५५०१६८) ५०-इतर खर्च” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०१५-१६ च्या 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ १५२/२०१६/व्यय-७ , दिनांक १८.३.२०१६ 
अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१६०३२८१६५६०९५२२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by Bhanudas B Ingale 


Bhanuidas \acrcocree 


Maharashtra, ou=Desk Officer, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Bingale 1 sao 
(भा. बा. इंगळे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. पोलीस अधिक्षक, यवतमाळ. 
३. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
४. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 


५. वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


